महाराष्ट्र शासन 


क्र.बीसीएच-२०२३/प्र.क्र.१५४/शिक्षण-२ 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२३ 


विषय:- भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, लेखाशिर्ष २२२५, ई७७७ या 
योजनेखाली तरतूद वितरीत करण्याबाबत.... 
वाचा : १.वित्त विभाग,शञासन परिपत्रक,क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दिनांक १२ एप्रिळ,२०२३ 
२.शासन ज्ञापन समक्रमांक दिनांक १८.४.२०२३,दिनांक १२.५.२०२३ 
ज्ञापन :- 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना लेखाशिर्ष २२२५ ई७७७,३१ सहायक अनुदाने या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी रू.१५००००.०० लक्ष (अक्षरी रूपये एकशोपन्नास 
कोटी) इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार या 
योजनेअंतर्गत आतापर्यंत रू.७५ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. आता,वित्त विभागाने 
दिलेल्या सहमतीनुसार सदर योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात खालील तक्त्यात नमूद 
केल्यानुसार रू. ३० कोटी निधीसह एकूण रूपये १०५ कोटी (अक्षरी रूपये एकडोपाच कोटी फक्त) इतका 
निधी वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास या ज्ञापनाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे:- 
(रूपये हजारात ) 


अ. ।लेखाशिर्ष FP) सन २०२३-२४ | वितरीत आता वितरीत ।वितरीत तरतूद 
क्र. | उदिष्ट अर्थसंकल्पीत तरतूद करावयाची एकूण 
तरतूद (हजारात) । तरतूद (हजारात) 
(हजारात) (हजारात) 
पिं २ 3 8 4 & 
f २२२५ ई७७७,३१ १५००००० (१५०००० ३००००० १०५०००० 
सहायक अनुदाने 
वेतनेतर 
२. सबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्‍त विवरणातील रकाना क्रमांक ६ मध्ये वितरीत करण्यात 


आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च करावा.सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण 
(जिल्हानिहाय खर्च/लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करावे. सदरील 
निधी पूर्ण खर्च झाल्याबाबत नियंत्रक अधिकाऱ्याच्या प्रमाणपत्रासह उर्वरीत निधी मागणीबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास सादर करावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः क्र.बीसीएच-२०२३/प्र.क्र.१५४/शिक्षण-२ 


३. उपरोक्त योजनेअंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील खर्चाची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या अधीन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच,वित्तीय नियमावली,महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका यानुसार वेळोवेळी वित्त 
विभागाने निर्गमित केलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करून कोणतीही वित्तीय अनियममितता होणार 
नाही,याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त,समाज कल्याण आयुक्‍तालय,पुणे यांची राहिल. 


४. सदर ज्ञापन हे वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र. ७१२/२०२३/व्यय-१४,दिनांक १८.७.२०२३ अन्वये 
मिळालेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


टु. सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या Www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, 
त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८११११०६१५५२२२ असा आहे. हे ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by ANIL KONDAJI AHIRE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUCTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
25.4. 04dcd: 


1635070d60922aaa5dec8888d343a473567 


9826९ '724353d60e5 1, postalCode=40003: 
t=Maharashtra, 
A H | R F serialNumb« FD9B93035F4DA174C04F A7 1634FE1F6AA493C 
78A5335F98565 1F937888DF7A89, “ANIL KONDAJI AHIRE 
Di 2023.08.11 11:07:38 +05'30' 
Pe 
(अ.कों.आहिरे) 
आवर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
AQ, VAST कल्याण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
महालेखापाल,१ व २( लेखा व अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र,मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल 9/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
वित्त विभाग (व्यय-१४), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण सर्व 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण सर्व 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सर्व 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (शिक्षण-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


